“पोलीस अधीक्षक” दर्जाच्या भा.पो.से. 
अधिका-यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३३४/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : २१ ऑक्टोबर २०२२. 


संदर्भ : शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.भापोसे-२०२२/प्र.क्र.३७६/एक/पोल-१, 
दिनांक २०.१०.२०२२. 


शासन आदेश. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, 
याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(१) (२) (3) (8) 
ia श्री. जयंत मीना पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत पोलीस अधीक्षक, 
नागरी हक्क संरक्षण, नांदेड 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेशा, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या Prorat यथायोग्य विचार 
करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७/-॥1व१श1॥१.४2०५.॥॥ या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०२१२१३५३३१४२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT = 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३३४/पोळल-१ 


) अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) पोलीस उप महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड. 

) पोलीस अधीक्षक, परभणी. 

) पोलीस अधीक्षक, नागरी हक्क संरक्षण, नांदेड 

) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/ नांदेड. 

संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (पोलीस महासंचालक), यहाराष्ट्र राज्या यांच्यागार्फता. 
सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


